सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन 
संरचनेचा लाभ मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.११५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा:- 
१. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा यांचे पत्र क्रमांक 
आस्थाप/१२/२४/का.पदोन्नती/२०१७/का.१/२३५१दिनांक २८ जून २०१८ 
२. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:वेतन ११९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा-३,दि.२० जुले,२००१ 
३. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:वेतन ११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३,दि.०१ एप्रिल,२०१० 


शासन आदेठा: 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेअंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन संरचनेचा पहिला/दुसरा लाभ मंजूर करण्याची तरतूद 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार सहायक संचालक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी,गट-अ (वेतनश्रेणी 
रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु.५४००) या पदावर सलग १२ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ मंजूर करण्यात येत आहे. त्यानुसार सहायक 
संचालक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी,गट-अ (वेतनश्रेणी रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु.५४००) या 
पदावर सलग १२ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या खालील अधिकाऱ्यांना उपसंचालक,गट-अ 
(वेतनश्रेणी रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु.६६००) पदाची वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांची नावे | मूळ सहायक पदोन्नतीच्या पदाची 
नेमणुकीचा । संचालक/जिल्हा क्रीडा | वेतनसंरचनेचा 
दिनांक अधिकारी या पदावर | पहिल्या लाभासाठी 
सलग १२ वर्षाची सेवा | देय होणारा दिनांक 
पूर्ण झाल्याचा दिनांक 
a | श्री एन.बी.मोटे ११.११.१९९३ | 99.99.2004 99.99.2004 
२ श्री चंद्रकांत कांबळे | १२.१०.१९९३ | 42.90.2004 १२.१०.२००५ 
श्रीमती प्रतिभा | १५.१०.१९९३ | १५.१०.२००५ १५.१०.२००५ 
देशमुख 
४ श्री जयप्रकाश दुबळे | १६.११.१९९३ | १६.११.२००५ १६.११.२००५ 
५. | श्री आनंद व्यंकेश्वर | ०७.०२.१९९४ | ०७.०२.२००६ ०७.०२.२००६ 
६ श्री सुधीर मोरे ११.०१.१९९५ | ११.०१.२००७ ११.०१.२००७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.११५/क्रीयुसे-२ 


9 श्री आर डी. ०१.०९.१९९५ ।०१.०९.२००७ ०१.०९.२००७ 
महादावाड 
श्री अनिल चोरमले ।३१.०५.१९९९ | 39.04.2099 ३१.०५.२०११ 

९ श्री अशोक गिरी १७.०६.२००० | १७.०६.२०१२ १७.०६.२०१२ 

किं श्रीमती उर्मिला १९.०६.२००० | १९.०६.२०१२ १९.०६.२०१२ 
मोराळे 

faq| श्री संजय महाडिक | ०४.०७.२००५ | ०४.०७.२०१७ ०४.०७.२०१७ 

२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी करून त्या 


बाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


3. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८११०३१४३७३२४५२१ असा आहे. 


हा आदेठशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra 


(राजेंद्र पवार) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


WYRM, MIS व युवक सेवा, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र१-२, मुंबई/नागपूर 
सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सर्व उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


